महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
अधिव्याख्याता, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३१२०/प्र.क्र ७५/भाग १/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ ऑक्टोबर, २०२० 


शासन sear : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 
करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय 
दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 

सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधीळ कलम YG) व कलम ४(५) 
मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरची अभिप्राय 

क्र कार्यालय पदस्थापना 

धि २ ३ शिळ कळा दु 

; . (are सारीका अधिव्याख्याता जि.शि.व | अधिव्याख्याता जि.शि.व | महसूल संवर्ग नियम 
रामसिंग पवार प्र.सं. भंडारा प्र.सं.यवतमाळ २०१५ मधील नियम १२ 


मधील तरतूदी नुसार 
नागपूर महसूल संवर्ग 
बदलून अमरावती 
महसूली संवर्गात 
विनंतीने रिक्‍त पदी 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२० /प्र.क्र ७५/भाग १/प्रशा-२ 


३. 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


as 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१०२६१६५१३७१७२१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VAY SHELAR 

D F F p A K V | J AY DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc86e7 0f3b8f6f1 fdcdb2469570c 
78dabb9acf4ba, postalCode=400032, street=ROOM NO 4.4,ANNEX 


SHELAR mre ort OES SE 
(दीपक होलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
३) संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, 
४ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
५) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव 


१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


